स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत सोलापूर 
महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(७/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ मे, २०२१ 


वाचा-: 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र. क्र.८५(१२२)/नवि-३४, दि.१९.७.२०१९ 
३. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक २५/०२/२०२१ रोजी 
संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय -: 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत सोलापूर महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापनाचे विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयांनुसार मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महानगरपालिकेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या 
काही बाबी वगळून नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आली होती. (मंजूर 
प्रकल्पातील वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किमंत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातीळ अनुक्रमे रकाना 
५ व६मध्ये दर्शविळी आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर करावयाच्या बाबी व त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना 
७व ८ मध्ये दर्शविली आहे.) 


३. सोलापूर महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या 
स्तरावर करून तो प्रस्ताव दिनांक २५.०२.२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर 
केला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. AUR, सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविलेल्या किमतीच्या बाबी वगळण्यास व 
वगळलेल्या बाबींच्या जागी अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 


५. उपरोक्त बदलामुळे सोलापूर महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची 
सुधारित किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातीळ रकाना १० मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(७/नवि-३४ 


६. मूळ स्वरूपात मंजूर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या किंमतीत सदर सुधारित सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामुळे वाढ होत असल्यास वाढीव खर्च संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने १४ व्या वित्त 
आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी मधून भागविण्यात यावा. यासाठी शासनामार्फत कोणताही वाढीव निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 


७. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१६११५४३८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Ajit Sahebrao Palwe 


Ajit Sahebrao ec a eee 


2.5.4.20=becSdbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd 1337948a428b4e4c992e5d 
३७423, 


P a | we 01 va 7100 aii 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. मंत्री, नगरविकासयांचेखाजगीसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगरविकास fay) यांचे स्वीय सहायक 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
१०.जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
११.आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका 
१२.राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचाळलनालय,मुंबई. 
१३.निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(७/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(७/नवि-३४ दिनांक: १४ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


घनकचरा नव्याने सविस्तर 
नागरी | भारत oR आवश्यक — फरक nts 
अभियान पन मजूर बाबींपैकी मंजूर ल 
डं स्थानिक |अभियान ee मंजूरकरावयाची ee कमी (-) 
.क्र. स्वराज्य अंतर्गत प्रकल्पाची | आता आवश्‍यक बाबींची नव्याने मंजूरकरावयाची बाब करावयाच्या अहवालाची 
स्वराज्य | अंतर्गत मजूर बाबींची अधिक 
संस्था अनुज्ञेय मंजूर |नसलेल्या बाबी कमत बाबीची a सुधारित 
किंमत किंमत किंमत किंमत 
किंमत 
चि 9 | २ ३ Ea 4 ६ शिका ८ ९ | 9 ० 
Sa 17.42 | Procurement of vehicles for MSW collection and trnsportation (C&T) in Solapur 3.04 
11111. 0.19 | Construction of internal road (180411) at the Tuljapur road dumpsite,solapur 0.97 
Pyrolysis Construction of storm water drain (3608 m) along the periphery of the Tuljapur 
0.71 : 0.88 
Plant road dumpsite, Solapur 
Construction of civil infrastructure shed (500 sqm) for Dead Animal Incinerator 
Le [el My Tuli i 0.60 | 
facility at Tuljapur road dumpsite, solapur. 
| - | + | Procurement of Dead Animal Incinerator at tuljapur road Dumpsite, Solapur 0.42 
eee | a Construction of compound wall for Tuljapur road dumpsite, Solapur 0.33 
| - | - | Construction of Leachate Evaporation Pond at Tuljapur road Dumpsite, Solapur 0.15 
fe Le] A-Construction and development of Quarry pit as Sanitary Landfill facility 2.53 0.43 18.75 
adjacent to Solapur Beed road. : 
Construction of civil infrastructure ashe (140 sqm) for transfer station shed at the 
a ees : ; ine 0.87 
four decentralized locations within Solapur 
P| |. | Construction of Chain Link Fencing for Trnasfer station at the four decentralized 0.28 
1 Solapur | 114 18.32 location within Solapur f 
Construction of tremix Concrete flooring for Transfer Station Shed at four 0.48 
Po za decentralized locations : 
be 3a] | = | procurement of 16 cum stationary compactor and 25 GVW hook loader for four 3.62 
Transfer Stations at the four decentralized locations within Solapur : 
Construction and installation of weighbridge for transfer stations at the four 0.36 
शिका शि decentralized locations ; 
Construction of Security cum Weighbridge Cabin for transfer stations at the four 0.14 
a [ =] decentralized locations ; 
Procurement of Personal Protective Equipment (PPE) and other equipment for 
हां | manpower working under MSW collection and transportation processing and 1.19 
disposal activities for Solapur 
tsa, | | se Underground Bins 5 sets each with 4 bins and 1 refuse compactor vehicle at 1.58 
selected locations : 
| - | + | Procurement of Backhoe loader for operation at Tuljapur road Dumpsite, Solapur 0.33 
| - | - [IEC 1 
Total 18.32 | Total 18.75 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


